सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदांना सन दि.०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/ प्र.क्र.५६/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक- १४ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस१००८/ प्र.क्र.४३८/ ५-स, 
दि. ५.५.२०११ 
२) शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस २०१८/प्र.क्र.9६/५-स, 
दि.१९/०९/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्थापना/कक्ष-१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/१४३/२०१९, दिनांक ७/०२/२०१९ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग दिनांक १९/०९/२०१९ अन्वये 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदे दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील स्थायी/अस्थायी पदांच्या 
आढाव्यानुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चित करुन त्या बाबतचा शासन निर्णय दि.०५/०५/२०११ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात वरील १४६७ पदांचा समावेञञा आहे. 

या विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास उच्चस्तर सचिव 
समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत 
आकृतिबंधाचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत 
आकृतिबंधामध्ये उक्त अस्थायी पदांचा wardar आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ 
रोजी तीन वर्षे पर्ण झाळी आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार 
आयुक्‍त यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला असुन, तो मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०२/२०१९ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. दरम्यानच्या काळात सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.५६/५स 


सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी असे नमूद आहे. 


सबब सदर १४६७ अस्थायी पदे प्रशासकीय कारणास्तव पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असल्याने 
त्यांना सन २०१९-२०२० करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार 
आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. २ च्या दि.७/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला 


असून सदर बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील (प्रशासन कक्ष) कार्यरत असणाच्या १४६७ अस्थायी पदांचा शासन 


निर्णय, दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या सुधारीत आकृतिबंधात त्यांचा समावेश आहे, या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 


मान्यता देत आहे. सदर १४६७ पदांची विगतवारी प्रपत्र “अ” मध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष 
प्रपत्र “ब” मध्ये सोबत दर्शविले आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.॥80959॥[॥8.9०/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०१९०३१४१२१२२८६६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi ssrcrteessueezyor res 


(मं.ग.जोझी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


३. संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 


६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,२, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.५६/५स 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई 
१२.वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा -१ 
१३.कार्यासन अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती, कार्यासन ५- स. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.५६/५स 
प्रपत्र- “अ 


शासन निर्णय क्रमांक राजस-२०१९/ प्रक्र.५६/५-स, दि. १४ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी 
पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 


वेतनश्रेणी (रुपये 


4 
[a arrangers aaa [३9००000225 [१ 
र [अपरनिधक [३७००६७० [coon [3 
2 स्हनिकक [१५६०७०३९१७ 8६9518 
४ [निकक १५8००36555 ७० [at 
a 
aes: 
aa 
a 
ares Ah लघुलेखक E 
[20 [लेखापाल वरे शेण * 
iz 
es 
ww __[Ramrgea tam | ९३००३३७८०० [woof 
दर 
र 

२० | वरी हातनागप्यवे्षक | ५२०००२०२७० [eae १ 
र oof 
[ara 5२००२०७ | ९७२७ 
3 
क्क. [1 
fe कतार 
eet हा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.५६/ ५स 


प्रपत्र “ब* 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 


अ.क्र योजना निहाय आस्थापना 1 TARTS 
णि सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (09)(09) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था (दत्तमत-२४२५००११) (भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (09)(03) पणन संचाळक (दत्तमत २४२५ ००४९) 
(भारित २४२५०९९८) 
३ | संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 


वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


(०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण 
यांचे संचालनालय (२४२५००५८) 


विभागीय व जिल्हा पातळी 


२४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 


षु 


वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची 
पदे 


२४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०७) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग (२४२५ 
००८५) 


बाजार वार्ता, समन्वय सेवा व पणन 
(संशोधन व सर्वेक्षण) 


२४२५-सहकार, १०८, इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(०१) पणन सहकारी संस्था 

(०१)(०१) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(०१)(०२) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी 
वर्ग (२४२५०३९९) 


प्रतवारी विकास 


२४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(09)(03) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 


सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना 


३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(09)(09) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 


सहकारी उपसा जलसिंचन कक्ष 


२४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 

(04)(09) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 


गि fo) 


योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली 
मंजूर झालेला कर्मचारी वर्ग 


२४२५-सहकार, ००१-संचाळलन व प्रशासन 
(09)(09) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, (दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


